पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेतील बदल 

श्री. सुनिल चरणसिंग राठोड 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.१५८/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५/०८/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२, दि.०३/१२/२०२१ 
शासन आदेठा 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) या संवर्गातील 
श्री. सुनिल चरणसिंग राठोड यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती देण्यात आली असून पदोन्नती उपरांत श्री. राठोड यांना उप अभियंता, संकल्पचित्र इमारत घटक, मुंबई या 
पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. श्री.राठोड यांनी त्यांच्या वडिलांच्या कर्करोगाच्या आजारपणाच्या कारणास्तव 
कोकण-२ विभागातून अमरावती विभागामध्ये पदस्थापना देण्याची विनंती केली. 

श्री.सुनिल राठोड यांना सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने उप अभियंता, जि.प. (बांध) उप विभाग, दारव्हा, 
जि.यवतमाळ या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


२. श्री. सुनिल चरणसिंग राठोड यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शार्ती लागू राहतील. 


३. श्री. राठोड यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल विनाविलंब शासनास 
सादर करावा. 
४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२५१९१६५८७२१८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


POOJA BHASKAR 
UDAWANT ल 
( पुजा उदावंत) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

४. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (पूल व इमारती) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,यवतमाळ 

६. श्री. सुनिल राठोड, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत 
७. मा.मंत्री(सा.बां)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव सचिव (सा.बां.)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

९. सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


